सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत 
कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी यांचे वेतन अदा 
करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मबाआ-२०२२/प्र.क्र.८५/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १५.०२.२०२३. 


संदर्भ:--आयुक्‍त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे 
दि.१२.०१.२०२३ चे पत्र. 


शासन निर्णय:- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत कार्यरत अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक-एक्स-१ मुख्य लेखाशिर्ष २२३६ - पोषण आहार अंतर्गत खालील 
विवरणपत्रातीलळ रकाना क्रमांक- 2 मधीळ Guay /उद्दिष्टाकरेता रकाना क्रमांक-४ प्रमाणे रुपये 
४४.४६५२/- (रुपये चव्वेचाळीस कोटी सेहचाळीस लक्ष बावन्न हजार Had) इतका निधी वितरित व खर्च 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रुपये लाखात) 


अ.क्र लेखाशिर्ष व बाब विद्यमान तरतूद (२०२२-२३) | प्रस्तावित वितरण 


ja | Q दु ८ 


7 २२३६, पोषण आहार 
१०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 

(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प, 
(०८) (०८) अंगणवाडी सेवा (सर्वसाधारण खची 992.26 
(केंद्र हिस्सा २५%) (कार्यक्रम) (22362936), 
०१ वेतन २३२३.७६ 


२ (०८) (०९) अंगणवाडी सेवा (सर्वसाधारण खची) 
(राज्य हिस्सा ७५%) (कार्यक्रम) (२२३६२१४६), ९७१.२८ ३५६.७८ 
०१ वेतन 


३ (०८) (०५) अंगणवाडी सेवा 

(अतिरिक्त राज्य हिस्सा 100%) (कार्यक्रम) 
(२२३६१९४५) १२००.०० 
०१ वेतन 


१२०.०० 


8 (००)(०४) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 
१९६१ यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजनेतंर्गत अंगणवाडी सेवेसाठी जिल्हा 
परिषदांना आस्थापना अनुदान 
(केंद्र हिस्सा २५%) (कार्यक्रम) (२२३६२१५५), 
३६ सहायक अनुदाने(वेतन) ७११९.६८ 


७६२.३४ 


षु (00)(04) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 
१९६१ यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजनेतंर्गत अंगणवाडी सेवेसाठी जिल्हा 
परिषदांना आस्थापना अनुदान 
राज्य हिस्सा ७५% (२२३६-२१६४), ३६ सहायक अनुदाने(वेतन) २१३५९.६८ २२८७.४३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२२/प्र.क्र.८५/का-७अ 


अ.क्र. | लेखाशिर्ष व बाब विद्यमान तरतूद (२०२२-२३) | प्रस्तावित वितरण 
ja Q 4 ८ 
& (00)(0&) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 
१९६१ यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजनेतंर्गत अंगणवाडी सेवेसाठी जिल्हा 
परिषदांना आस्थापना अनुदान 
अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००% 
(२२३६-२१७३), ११०७०.१८ ४१:०१ 
३६ सहायक अनुदाने(वेतन) 
केंद्र हिस्सा ९४४३.४४ हटकर? 
राज्य हिस्सा २८३३०.९६ २६४४.२१ 
अतिरिक्त राज्य हिस्सा १२२७०.१८ ९२१.०९ 
एकूण ५००४४.५८ ४४४६.५२ 


२. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई हे 
राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यानुसार आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांनी केंद्र शासनाच्या मागदर्शक सूचनांचे तसेच यासंदर्भात नियोजन विभाग व वित्त 
विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर 
पालन करावे. 


३. केंद्र शासनाकडून मंजूर APIP नुसार केंद्र हिऊ्याचा निधी पूर्णपणे प्राप्त करुन घेणे तसेच, सन 
२०२०-२१ मध्ये झालेल्या खर्चाप्रमाणे केंद्र हिऊ्याचा निधी प्राप्त करुन घेण्याबाबत आयुक्त, एकात्मिक 
बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी दक्षता घ्यावी. 


४. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.१७/१४७२, दिनांक २०.०१.२०२३ व वित्त 
विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४/ व्यय-६, दिनांक ०७.०२.२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०३२४१२३१५६४४३० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, दाणा DEORAC = 
SARDAR 


(सुनिल सरदार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 
२) महालेखापाल 9/2, ( लेखा व अनुज्ञेयता) /(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 
३)सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद, (आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई 
मार्फत). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


